वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत 
वस्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदरात 
सवलत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १३ ऑगस्ट, २०२१. 
संदर्भ- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१७५/उर्जा-५ 
दि. ७ नोव्हेंबर, २०१५. 
2) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
३) दिनांक ३०.१०.२०१८ रोजी अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्यासोबत 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
दि. २१ डिसेंबर, २०१८. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
दि. १३ सप्टेबर, २०१९. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
दि. २५ फेब्रुवारी, २०२१. 
७) आयुक्त वस्त्रोद्योग यांचे दि.३० जुले २०२१ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना : - 

संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले 
आहे. या धोरणा अंतर्गत वस्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदरात सवळत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ 
क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयांन्वये THT प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात आली आहे.याबाबत 
आयुक्त (TaN), यांच्या संदर्भ क्रमांक ७ येथील पत्राद्वारे प्राप्त पत्राद्वारे केलेल्या विनंतीस अनुसरून 
वीजदर सवलत लागू करण्याची कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयानुसार Tala प्रकल्पांना वीज सवलत लागू केली आहे. 
त्यामधील परि. ४ नुसार वीजदर सवलत वितरीत करण्याची कार्यपध्दती विहित केळी आहे. सदर 
कार्यपध्दतीत खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
वीजदर सवलत लागू करण्याची कार्यपध्दती :- 

(१ २७ अश्वशक्ती पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना आयुक्‍त (वरतरोद्योग), 
यांच्या स्तरावर तपासणी करून मान्यता देण्यात येईल. 

(2) वरील क्रमांक १ येथे नमुद केलेल्या यंत्रमाग घटकांव्यतीरीक्त अन्य THI घटकांना जसे यंत्रमाग, 
सहकारी तसेच खाजगी सुतगिरणी/निटींग /होजिअरी /गारमेंटींग/प्रक्रिया उद्योग व अन्य सर्व 
THM प्रकल्पांचे प्रस्ताव आयुक्‍त (HEM), यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर, या प्रस्तावांना 
शासनाच्या मान्यतेने वीज सवळत लागू करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१३१८३३३४९१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Sakharam 
Dina Kharat = 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सवी, यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

. सचिव (qatar, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी, मुंबई ४०००५१. 

११. संचालक (वस्त्रोद्योग), TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व कोषागार अधिकारी 

१६. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, कार्यासन-उर्जा-५/ ऊर्जा-३ 

१७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कार्यासन टेक्स-१अ/टेक्स-१ब/टेक्स-२/टेक्स-३/टेक्स-४ /रेशीम कक्ष. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


